महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) शिक्षण उपसंचालक व समकक्ष 
या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत... 
पदस्थापनेत अंशत: बदल. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निसृची-३६२१/प्र.क्र.२००/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ मार्च, २०२२ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. निसूची-३६२१/प्र.क्र.२००/ 
प्रशा-२, दिनांक ०९.१२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर 
कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार शिक्षण 
उपसंचालक व समकक्ष , महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) या पदावर वेतन बँडरु. पे 
बॅन्ड-रु. एस-२३: ६७७००-२०८७०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार 
रिक्‍त असलेल्या ११ पदांवर दिनांक ०९.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


२. शासनाच्या मान्यतेने दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्याक व प्रौढ 
शिक्षण संचालनालयातील शिक्षण उपसंचालकाचे एक पद राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद 
कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आलेले आहे. परंतु सदरचे पद अद्यापही अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण 
संचालनालयाच्या सेवार्थ प्रणालीवर दिसत असल्यामुळे श्रीमती टाके यांची पदस्थापना सदर पदावर 
करण्यात आली आहे. सबब श्रीमती टाके यांच्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल करुन अन्य पदावर 
पदस्थापना देणे आवश्‍यक आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात 
नमूद अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत अंशात: बदल करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नावा | महसूली | दिनांक ०७.०८.२०२० रोजीच्या | अंशत: बदला नंतरची 

क्र. विभाग | झा.नि. अन्वये देण्यात आलेल्या | पदस्थापना. 
पदस्थापनेचे पद 

ee 2 3 खिळ आळा ५ 


रि श्रीमती निळीमा टाके |पुणे शिक्षण उपसंचालक, संचालक, शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक 
प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे शिक्षण संचालनालय, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२१/प्र.क्र.२००/प्रशा-२ 


३. 


आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 


तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदी 


तात्काळ रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्त (शिक्षण) यांनी शासनास 
कळवावा. 


४. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०३१११७५६५९५१२१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.03.11 18:00:16 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपालांचे सचिव 


मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 


. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


१६. 
१७. 
१८. 


मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा . मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा . उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


.मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

. मा. राज्यमंत्री ( शाळेय शिक्षण / क्रीडा ) यांचे स्वीय सहायक 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

आयुक्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नीरोड , मुंबई 

सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / 
अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

सर्व शिक्षण संचालक 

अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२१/प्र.क्र.२००/प्रशा-२ 


१९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२१. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ 

२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२३. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 

२४.संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

२५.सर्व कार्यासने , शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
२६.निवड नस्ती , प्रशा -२ , शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


